शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


नांदेड जिल्ह्यातील माहूर व किनवट 
तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १३ जून, २०२३ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र. मु.अ.नां/प्र.आ./१०३२,दिनांक १७/०४/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील माहूर व किनवट तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर व मागणी विचारात 
घेता, सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील माहूर व किनवट तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

i . राष्ट्रीय महामार्ग १६१ अ ते करंजी प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते २१/४००) | ३६.४०० | START 
सिंदखेड चिंचखेड बोथफाटा । मार्ग-०२ । २१.४० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४६२ 
उनकेश्वर मांडवी पाटोदा जवरला प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १५/००) 
अंबाडी ते प्र.रा.मा. १० रस्ता. मार्ग-९४ | 94.00 far at. 

२. | UAT. २६५ माहूर मालवाडा नेर | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ४८/२००) | ४८.२०० । राज्यमार्ग 
टाकळी वडसा गोकूळनगर | मार्ग-०१ ।४८.२०० कि.मी. कि.मी. । क्रमांक-४६३ 


मदनापुर सावरखेड वसरामनाईक 
तांडा सिंदखेड सातीगुंडा कापेश्वर 
जिल्हासिमा पाथरी खंबाळा ते 
रा.मा. ५१ रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.९०/नियोजन-२ 


कुपटी मोहपुर अंजी कनकवाडी | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ४५/००) | ४५.०० | राज्यमार्ग 
घोटी ते राष्ट्रीय महामार्ग १६१ अ | मार्ग-०६ । ४५.०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४६४ 
कनकी कोठारी कोठारी तांडा ते 
राज्यसिमा रस्ता. 
एकूण १२९.६०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १२९.६०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३६६४.२९० + १२९.६००) 
म्हणजेच ३७९३.८९० कि.मी. इतकी होईल. नांदेड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १२९.६०० कि.मी. ने घट होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३०९२.३७० - १२९.६००) म्हणजेच 
२९६२.७७० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥॥१9॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१३१५४०३००४१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, , 
GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


